ग्रामिण रुग्णालय, आष्टी जि.वर्धा व देवळी 
जि.वर्धा येथील लेखाशिर्षाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः Tesi - २०१९ /प्र.क्र. (9/ आरोग्य -3 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २२ जानेवारी,२०१९ 


वाचा - 

१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक -संकिर्ण २०१७/प्र.क्र.२४७/आरोग्य -३, 
दिनांक- 29.92.2090. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक -पद॒आ २०१८ /प्र.क्र.१३४/आरोग्य -३, 
दिनांक-१६.१०.२०१८. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक -पद॒आ २०१८ /प्र.क्र.१३९/आरोग्य -३, 
दिनांक- १६.१०.२०१८. 

४) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे- 
१२/लेखाशिर्षामध्येबदलाबाबत/५३१३-१५/१८, दिनांक-२८.१२.२०१८. 


प्रस्तावना - 
ग्रामिण रुग्णालय, आष्टी जि. वर्धा व देवळी, जि.वर्धा येथील प्रत्येकी १५ अस्थाई पदांना 


उपरोक्त दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून सदर पदांचे वेतन 


लेखाशिर्ष “२२१० ०५३१” खाली सन २०१८-२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्याबाबत 


मान्यता देण्यात आली आहे. सदर रुग्णालयांस आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित नसल्याने या 


रुग्णालयांच्या पदांवरील पदांवरील वेतनाचा खर्च जिल्हा सामान्य रुग्णालय, वर्धा येथील लेखाशिर्ष 


२२१० ०५३१ मधून प्रदान करण्यात येते होते. उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये देवळी 


जि.वर्धा व आष्टी जि.वर्धा येथील ग्रामिण रुग्णालयांकरीता “वैद्यकीय अधिक्षक, वर्ग-१” या मंजूर पदास 


कार्यालय प्रमुख, आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आळे असल्याने सदर पदांचे 


शासन निर्णय: पदआ २०१९/प्र.क्र. ०७/आरोग्य-३, 


वेतन वेगळया लेखाशिर्षामधून मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात 


पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 
ग्रामिण रुग्णालय, आष्टी जि. वर्धा व देवळी, जि.वर्धा येथील उपरोक्‍त अ.क्र.२ व ३ येथे येथील 


शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेल्या अस्थाई पदांवरील खर्च लेखाशिर्ष २२१० - वैद्यकीय 


सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, of - सार्वजनिक आरोग्य, 009 - संचालन व प्रशासन, (०१) (०८) प्राथमिक 


आरोग्य केंद्राचा ग्रामिण रुग्णाळयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) यामधून सन २०१८-२०१९ या 


वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१९०१२११३३०२६७२१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra 


1 Sh ji K 
R च] e a d fa DN: CN 3 Shamraoji 
., Kaurte, C = IN, S = 
Maharashtra, O = G 
Shamraojl ४६७०० 
Health Department 


Kau rte Date: 2078101 22 16:12:38 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये- राज्यस्तर) मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 
७. जिल्हा area चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, वर्धा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय: पदआ २०१९/प्र.क्र. ०७/आरोग्य-३, 


८. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामिण रुग्णालय,आष्टी जि.वर्धा व देवळी,जि. वर्धा. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा. 
१०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


